महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणामार्फत 
विकास नियंत्रण नियमावली विनियम ३३(७ अन्वये 
उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी २.५ चटईक्षेत्र 
निर्देशांकाचे प्रकल्प ३.० चटई क्षेत्र निर्देशांकांच्या (_5)) 
प्रकल्पात रुपांतरीत करण्यासंदर्भात सुधारीत 
ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही शासनाच्या पुर्व 
मंजूरीने करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र.८७/दुवपु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :-०४ मे, २०२१ 


शासन परिपत्रक :- 


महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांच्या स्तरावरून विविध पुनर्विकास प्रस्तावांना 
मान्यता देण्यात येतात. याबाबत शासनस्तरावर कोणत्याही प्रकारची माहिती नसते. काही प्रस्तावांमध्ये 
अनियमितता असल्यास त्याबाबतच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होतात. परंतू याबाबत शासनाकडे 
कोणतीही माहिती नसल्याने शासनस्तरावरुन अशा प्रकारच्या तक्रारींचे निराकरण करता येत नाही. 
त्यामुळे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण व शासन यांच्या कामामाध्ये सुसूत्रता व एकवाक्यता 
असावी यासाठी सद्यस्थितीमध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडे असलेल्या महत्वाच्या 
बाबी शासन मान्यतेने होणे आवश्‍यक आहेत. 

मुंबई शहर बेटावरील उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन 
नियमावळी-२०३४ मधील विनियम 33(9) अंतर्गत कार्यवाही करुन ना-हरकत प्रमाणपत्र महाराष्ट्र 
गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाकडून देण्यात येते. अशा 
प्रकारचे ना-हरकत प्रमाणपत्र हे बऱ्याच वेळेस शासनाच्या ध्येय धोरणाविरुध्द देण्यात आल्याचे आढळून 
आलेले आहे. त्यामुळे जनमानसात शासनाची प्रतिमा ASM होते व त्याचबरोबर अशा प्रकरणी बऱ्याच 
वेळेस तारांकित प्रश्न/लक्षवेधी सूचना/विविध विधीमंडळ आयुधांमार्फत विधीमंडळ सदस्य हे विधानमंडळात 
प्रश्न उपस्थित करतात. सद्यस्थितीत विकास नियंत्रण नियमावळी मधील विनियम ३३(७) अंतर्गत २.५ 
चटईक्षेत्र निर्देशांकाचे प्रकल्प 3.00 चटईक्षेत्र निर्देश्ांकांच्या (“5॥ प्रकल्पात रुपांतरीत करण्यासंदर्भात 
सुधारीत मान्यता देणेबाबतची कार्यवाही उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व 


क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांचे स्तरावर करण्यात येते. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः पुनर्वि-२०२१/प्र.क्र.८७/दुवपु-१ 

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम, १९७६ च्या कलम १६४ (१) मधील तरतूदीनुसार 
शासनास प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार, पुढीलप्रमाणे निदेश/सूचना देण्यात येत आहेत :- 

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणामार्फत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन 
नियमावळली-२०३४ मधील विनियम ३३ (७) अन्वये मुंबई शहर बेटावरील उपकरप्राप्त इमारतींच्या 
पुनर्विकासासाठी २.५ चटईक्षेत्र निर्देशांकाचे प्रकल्प ३.० चटईक्षेत्र निर्देशांकांच्या (FSI) प्रकल्पात रुपांतरीत 
करण्यासंदर्भात देण्यात येणारे सुधारीत ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी शासनाची पूर्वमंजूरी घेणे 
बंधनकारक राहील. 


2. सदरहू शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२१०५०४१२०५५९७५०९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


erm 
१९ talCode=400032, st=Maharashtra, 
25. )९9८94-92042336093८81706301854201९2758< 


Manohar 

‘ocfd #544, 
Ramchandra Parkar एप काल रणाम 
Date: 2021.05.04 12:15:35 +05'30° 


(म. रा. पारकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा.मंत्री, गृहनिर्माण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा.राज्यमंत्री, गृहनिर्माण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई-४०० ०३२. 

५) प्रधान सचिव (नवि-१) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२. 

६) प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२. 

७) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१. 

८) मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूवी, 
मुंबई-४०० ०५१. 

९) सर्व उप सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

qo) सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

११) निवडनस्ती, कार्यासन दुवपु-१, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


